संसदीय कार्य विभागातील गट-ब अराजपत्रित, 
गट-क व गट-ड मधील कर्मचा-यांना तीन 
लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय 
ठरविण्याकरिता विभागीय पदोन्नती समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४१९/प्र.क्र.9५/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक::- १८ एप्रिल, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

संसदीय कार्य विभागातील गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड मधील कर्मचा-यांना तीन लाभांच्या 
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय ठरविण्यासाठी विभागीय 
पदोन्नती समितीची स्थापना करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

संसदीय कार्य विभागातील गट-ब अराजपत्रित,गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांना तीन 
लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय ठरविण्यासाठी 
संसदीय कार्य विभागासाठी खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समितीची स्थापना करण्यात येत आहे:- 


ae | सहसचिव/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग अध्यक्ष 
२. ।अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग सदस्य 
३. | कक्ष अधिकारी (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) सदस्य 
४ कक्ष अधिकारी (का.पाच), संसदीय कार्य विभाग सदस्य सचिव 


सातव्या वेतन आयोगानुसार, १०,२०,३० वर्षाच्या सेवेनंतर तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत, कर्मचा-यांस लाभ देण्यासाठी, पदोन्नतीच्या पदाकरीता विहीत केलेली 
अर्हता, जेष्ठता, पात्रता, अर्हता परीक्षा, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, 
विभागीय चौकशी व न्यायिक प्रकरण प्रलंबित नसणे (शासन निर्णय सा.प्र.वि.दि.१५.१२.२०१७ नुसार) 
यथास्थिती जातीवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे, अशा पदोन्नतीच्या कार्यपध्दतीनुसार प्रस्तावांची छाननी 
करण्याची कार्यवाही उपरोक्त समितीकडून करण्यात येईल व छाननीअंती कर्मचा-यास लाभ देण्यासंदर्भात 
आव्यक ती शिफारस सदर समिती करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४१९/प्र.क्र.७५/पाच 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१८१४५१३५८२१५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


री Digitally signed by Tikamdas N. Shikharame 
| ठे ॥) ठे ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Parliamentary 
e Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=12¢50633547b609d1 eafa52a6f58635e0b5308846287 


7241f83faca5a99dd3a6, 
serialNumber=fff96b73586192ac64353a38dbf1 20f4d2fcbfde7 


Shikharame western 
(टि.न.शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. सहसचिव/उपसचिव, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२. अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. कक्ष अधिकारी (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी), संसदीय कार्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
४. कक्ष अधिकारी (का.पाच), संसदीय कार्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५. सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


